महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या 
संवर्गातील प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, 
मुख्याध्यापक, शा.तां.मा. शाळा यांचा 
परिविक्षाधिने कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : TRY २०२०/प्र.क्र.१६६/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र: परिवी-२७१५/प्र.क्र३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालयांतर्गत, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधिन कालावधीकरिता दिनांक ३१.०८.२०१६ रोजीच्या कौडल्य विकास व उद्योजकता 
विभागाच्या शासन आदेशान्वये प्रथम नियुक्ती करण्यात आली होती. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी / 
कर्मचारी यांचा परिविक्षाधिन काळावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित 
करण्यात आल्या असून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील खाळीळ अधिकाऱ्यांनी 
परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने खालील अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


SIR Seat :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट - ब (तां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधिन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या 
असल्याने त्यांचा परिविक्षाधिन काळावधी या परिच्छेदातील खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा 
नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक सहामध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि २०२०/प्र.क्र.१६६/व्यशि-१ 


अ.क्र नाव व पदनाम र्जू परिविक्षाधिन | परिविक्षाधिन | पदावरील सेवा 
दिनांक कालावधी कालावधी नियमितपणे पुढे 
पुढे समाप्त केल्याचा चालू ठेवण्याचा 
ढकलण्याची दिनांक दिनांक 
कारणे 
शिका २ ३ |. ee i षु ६ 
१ श्री.उपाध्ये मिलींद | ०७.०९.२०१६ | नैमित्तीक ०६.०९.२०१८ | दि.०७.०९.२०१८ 
केशव, मुख्याध्यापक, रजा 
शा. तां. वि. पाचगणी, उपभोगल्या 
जि. सातारा आहेत, 
याव्यतिरीक्त 
कोणतीही 
रजा 
उपभोगळलेली 
नाही. 
२ श्री.संजय BSAA | ०२.०९.२०१६ | निरंक ०१.०९.२०१८ दि.०२.०९.२०१८ 
कोंडावार, प्राचार्य, 
औ. प्र. संस्था, लोहा, 
जि. नांदेड 
३ | alae बाबू | 94.08.209§ | अजित रजा | २७.०९.२०१८ । दि.२८.०९.२०१८ 
बुरकुल, प्राचार्य, औ. १२ दिवस 
प्र. संस्था, देवळा 
४ | श्री.योगेश& सुभाष | ०६.०९.२०१६ | अजित ०५ व | २२.०९.२०१८ | दि.२३.०९.२०१८ 
करंजकर, प्राचार्य, परावर्तीत 
औ. प्र. संस्था, रजा १२ 
संगमनेर दिवस. 
4 श्री. देविदास मोहन | 09.08.2098 | निरंक ३१.०८.२०१८ । दि.०१.०९.२०१८ 
राठोड, प्राचार्य, औ. 
प्र, संस्था मंठा जि. 
जालना 
६ श्री. रविराज | ०२.०९.२०१६ | निरंक ०१.०९.२०१८ दि.०२.०९.२०१८ 
विठ्ठलराव बोथीकर, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था 
पारनेर 
७ श्री.जी.एस.वासनिक, | ०३.११.२०१६ निरंक ०२.११.२०१८ दि.०३.११.२०१८ 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था 
पारशिवणी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Beat क्रमांकः परिवि २०२०/प्र.क्र.१६६/व्यशि-१ 


२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
नियमानुसार तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 
३. सदर झासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२७१५०१४०६००३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Development 


Baban Sheshrao ण ळे 
Mandwe rrr ine 
(ब. शो. मांडवे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

४. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे / नाशिक / अमरावती 
/ औरंगाबाद / नागपूर. 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. संबंधित अधिकारी. 

७. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


